प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2023- 
२४ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांची मान्यता रद्द नवीन कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६०/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२४. 


संदर्भ wher व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीएस-२०२३/०८/प्र.क्र.३४६/पर्यटन, 
दि.१०/११/२०२३. 


शासन निर्णय: 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२३-२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि.१०/११/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या 
नंदुरबार जिल्ह्यातील रु.४००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.१२०.०० लक्ष निधी 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


(रुपये लक्षात) 
आन = प्रशासकीय | वितरीत 
ae ee मान्यता । केलेला निधी 
Le . || २ ३ 8 

६) नंदुरबार मौजे रांझणी ता. तळोदा येथे मंदिर परिसरात किचन 
शेड बांधकाम करणे mee 
शिंगी मौजे रांझणी ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे की 
२. मौजे रांझणी ता. तळोदा येथे मंदिर Rata Rec 
लाईट बसविणे डी 
३. मौजे रांझणी ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात 
सभमंडप तयार करणे anes 
४. मौजे रांझणी ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात 
शौचालय बांधकाम करणे 344 डार 
५. मौजे मालदा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात किचन 
शेड बांधकाम करणे eee 
६. मौजे मालदा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे aia 
७. मौजे मालदा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात स्ट्रिट 
लाईट बसविणे पी 
८. मौजे मालदा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात 
शौचालय बांधकाम करणे at 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६०/पर्यटन, 


९. मौजे मालदा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात किचन 
: २०.०० 
]ोड बांधकाम करणे 
| मौजे राणीपुर ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात किचन 
व २०.०० 
ATS बांधकाम करणे 
a मौजे राणीपुर ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात पेव्हर 
च २०.०० 
ब्लॉक बसविणे 
१२. मौजे राणीपुर ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात ee 
२०.०० 
लाईट बसविणे 
१३. मौजे राणीपुर ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात द 
सभामंडप तयार करणे न 
१४. मौजे राणीपुर ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात a 
शोचालय बांधकाम करणे न 
२०. मौजे हाडंबा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात किचन 
: २०.०० 
शेड बांधकाम करणे 
२१. मोजे हाडंबा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात पेव्हर 
ठे) २०.०० 
ब्लॉक बसविणे 
२२. मौजे हाडंबा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात स्ट्रिट 
२०.०० 
लाईट बसविणे 
२३. मौजे हाडंबा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात Sg 
सभामंडप तयार करणे न 
२४. मौजे हाडंबा ता तळोदा येथे मंदिर परिसरात — 
शौचालय बांधकाम करणे | 
एकूण | ४००.०० १२०.०० 


०२. वरील तक्त्यामधील नमूद रु.४००.०० लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत असून त्याऐवजी खालील ARIAT रु.४००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
वरील तक्‍त्यामधील कामांसाठी वितरीत केलेला रु.१२०.०० लक्ष निधी खालील तक्‍्त्यामधील कामांसाठी 
खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे :- 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र. | कामाचे नाव अंदाजित किंमत 

। १. | हानि मंदिर मौजे सुलवाडा ता शहादा येथे संरक्षण भित बांधकाम करणे. ९९.९९ 

२. । रोकडमल हनुमान मंदिर मौजे उटावद ता शाहादा येथे संरक्षण ९९.९९ 
भिंतबांधकाम करणे. 

३. ।]ानिमंदिर मौजे सुलवाडा ता शहादा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ३०.०० 

४. | शनि मंदिर मौजे सुलवाडा ता शहादा येथे सभमंडप बांधकाम करणे. २०.०० 

५. | कोचरामाता मंदिर मौजे कोचरा ता शहादा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे २०.०० 

६. । नागदेवता मंदिर मौजे असलोद येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ३०.०० 

७. | धारेश्वर महादेव मंदिर मौजे जवखेडा ता शहादा येथे पेव्हर ब्लॉक २५.०० 
बसविणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६०/पर्यटन, 


८. । सितामाता मंदिर मौजे order ता zee येथे भक्‍त निवास/ ३०.०० 
सभामंडप बांधकाम करणे. 
९. । देवमोगरामाता मंदिर मौजे मालदा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. २०.०० 
| १०. | ०. । माता मंदिर मौजे हाडंबा ता. तळोदा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. २५.०० 
एकूण ३९९.९८ 
०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१८००००३७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0O5fdff34ab6ac 183 19d06 1483d7d35e20f 
744e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C1 2B6CADCB58 
3D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.03.06 18:08:54 +05'30' 
(संतोष वि. रोकडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नंदुरबार. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


